मुंबई मेट्रो-र ब (डी.एन.नगर- मंडाळे) 
प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज 
सहाय्य मुंबई महानगर wear विकास 
प्राधिकरणास वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ मार्च, २०२१. 
पहा :- 
१. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर,२०१६. 
२. नगर विकास विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, 
दिनांक २१ मार्च,२०१७. 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१३८/नवि-७, 
दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८. 
४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१४८/भाग-२/नवि-७, 
दि. २६ मार्च, २०१९. 
५. शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.६९/नवि-७, दिनांक १८ मार्च, २०२०. 
६. शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.६९/नवि-७, दिनांक २७ मार्च, २०२०. 
७. शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२० 


प्रस्तावना : 

मेट्रो मार्ग २ दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द प्रकल्प टप्पा-२ब डी.एन.नगर- मंडाळे या 
प्रकल्पास मंत्रीमंडळाने दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने 
दि. २५.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिली 
आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात 
येणार आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्राधिकरणाचा स्वतःचा निधी, राज्य शासनाचे दुय्यम 
कर्ज सहाय्य व वित्तिय संस्थचे कर्ज यामाध्यमातून निधी उभारुन करावयाची आहे. सदर प्रकल्पात 
प्राधिकरणाचा सहभाग हा प्रकल्पाच्या स्थापत्य कामासाठी लागणारा खर्च रु. ३१३० कोटी, केंद्रीय 
करांच्या ५०% रु. ५८१ कोटी तसेच बांधकाम कालावधी दरम्यानचे व्याज रु.१६ कोटी या स्वरुपात 
राहणार आहे. राज्य शासनामार्फत केंद्रीय करांच्या ५०% रु. ५८१ कोटी आणि राज्य/स्थानिक 
करांच्या १००% रु. ७०९ कोटी असे एकूण रु. १२९० कोटी इतक्या रकमेचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 
सहाय्य उपलब्ध करावयाचे आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२ नोव्हेंबर,२०१८ अन्वये 
नागपूर मेट्रो व मुंबई मेट्रो मार्ग ३ प्रमाणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील यापूर्वी 
मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या मेट्रो २अ, २ब, ४,५,६, ७, ७अ व ९ या सर्व प्रकल्पांकरिता राज्य 
शासनाचे दुय्यम कर्ज हे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ 


दुय्यम कर्ज सहाय्याची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने करावयाची आहे. सदर प्रकल्पासाठी वित्तीय संस्थांचे कर्ज सहाय्य घ्यावयाचे असून 
कर्जाची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने करावयाची आहे. 


मुंबई मेट्रो-२ब डी.एन.नगर- मंडाळे प्रकल्पास राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 
सहाय्य या प्रयोजनाकरिता सन २०१८-१९ मध्ये रु.२० कोटी व सन २०१९-२० मध्ये रु.७५ इतका 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पासाठी चाळू आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ 
मध्ये राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य या प्रयोजनाकरिता रु.७५ कोटी इतकी तरतूद मंजूर 
करण्यात आली आहे. उक्त तरतूदीमधून मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पाकरिता रु.२१ कोटी इतकी रक्‍कम 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१. मुंबई मेट्रो-२ब डी.एन.नगर- मंडाळे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 
दुय्यम कर्ज म्हणून रु.२१,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकवीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रदान करण्यास या झासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम “मागणी क्र. एफ-७ ६२१७-नगर विकासासाठी कर्जे go, इतर नगर 
विकास योजना १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्ज-राज्य योजना (००)(०२) मुंबई 
मेट्रो-२ब रेल्वे प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ५५ कर्ज व आगाऊ 
रकमा सांकेतांक क्र. (६२१७०८२१) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि- 
५, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ 
मध्ये नमूद करण्यात आळेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 
नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि-३१ कार्यासनाने करावी. 

४. राज्यझ्ञासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलेली उपरोक्त रु.२१ कोटी 
रक्कम मेट्रो-२ब डी.एन.नगर- मंडाळे प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत 
केंद्रीय व राज्यस्तरीय/स्थानिक कर याकरिता झालेल्या खर्चाची असल्याने सदर रकमेचा 
विनियोग अन्य प्रयोजनासाठी करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ 


५. राज्यशज्ञासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्‍त रक्‍कम रु.२१ कोटी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या 
मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 

६. सदर कर्ज सहाय्याच्या रक्कमेवर भविष्यात व्याज आकारणी करण्याबाबत शासनाने निर्णय 
घेतल्यास कर्जाची परतफेड त्याच्या व्याजाच्या रक्‍कमेसह सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परफेड 
केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 

७. मुंबई मेट्रो-२ब डी.एन.नगर- मंडाळे प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व 
राज्यस्तरीय करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


८. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल राज्य 
शासन व केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा. 


९. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून तसेच राज्यशासनामार्फत केंद्रीय/राज्य करापोटी 
येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने स्वतंत्र 
लेखे ठेवावेत. 


१०. राज्यशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


११. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण यांनी सादर 
करावे. 


१२. सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून यापूर्वी सन २०१८-१९ मध्ये व सन २०१९-२० मध्ये 
वितरीत केलेल्या दुय्यम कर्ज रक्कमेची परतफेड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत 
अनुक्रमे सन २०४४ व सन २०४५ मध्ये करण्यात यावी. 

१३. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्रच्ण व हमी दिनांक 
३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार महात्रध्ण आज्ञावलीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार 
माहिती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


१४. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु.९५ कोटी इतका निधी 
दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या 
निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे :- 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ 


अनु.क्र. दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या | एकूण वितरीत निधी 
(रु.कोटी) संस्थेचे नाव (रु.कोटी) 
| oa | २६.०३.२०१९ २०.०० राज्य शासन २०.०० 
२ १८.०३.२०२० ४५.०० राज्य शासन ६५.०० 
3 २७.०३.२०२० ३०.०० राज्य शासन ९५.०० 
8 | सदरचे वितरण | २१.०० राज्य शासन ११६.०० 


१५. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ 
अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२० मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१६. सदर निधी वितरण आदेश नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७०/का.१४४४ 
दि.२२.०२.२०२१ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र ८७/व्यय-३ दिनांक ०२.०३.२०२१ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०४११०१४०८१२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ४8४ KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.03.05 12:50:27 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

४. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

५. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

७. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

११. उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ . 
१३. रोख शाखा (५ प्रती), 

१४. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ दि. ov मार्च, २०२९ चे सहपत्र 


जोडपत्र-अ 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-२ टप्पा-९ब (डी.एन.नगर- 
मंडाळे) या प्रकल्पासाठी सन २०२०-२९ मध्ये रु.९१.०० कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत 
करण्याबाबत. 


अ.क्र. 


Ro, 


विवरण 
संस्थेचे नांव 


वित्त विभागाचा अनोपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 
कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्कम वितरीत 
करण्यात आली असल्यास वितरीत करण्यात 
आलेली कर्जाची रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 


एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 

नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 
यावी 


एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 
कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 


कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रेमासिक इत्यादी 


कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी 


(Moratorium Period) 


माहिती 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१ 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक:- ८७/व्यय-३ 
दिनांक ०२.०३.२०२१ 
रु.१२९० कोटी 
सन २०१८-२०१९ रु. २० कोटी 
सन २०१९-२०२० रु. ७५ कोटी 


रु.२१ कोटी 


एका हप्त्यात 
G.22 कोटी 


सदर प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक व 
न्यु डेव्हलपमेंट बॅककडून घेण्यात आलेल्या 
मुख्य कर्जाची परतफेड माहे फेब्रुवारी, २०४४ 
पर्यंत होणार आहे. तद्नंतर दुय्यम कर्जाची 
परतफेड सन २०४४ मध्ये सूरु होईल. सदर 
दुय्यम कर्जाची वसूली एका हप्त्यात होणे 
अपेक्षित आहे. 


नाही 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.03.05 12:50:44 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ 
११९. कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्‍चित केलेला 
कर्ज हप्त्याचा दिनांक 
१२. कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 
१३. कर्ज परतफेडीच्या शेवटच्या हप्त्याचा दिनांक 
१४. व्याजदर 


१५. विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व इतर 
आकार 


१६. व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी जसे 
वार्षिक/,त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 


१७. कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


१८. कर्जाच्या बसूलीचे लेखाशिर्ष 


१९. कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज बसूलीचे 
लेखाशिर्ष 


२०. कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था यांचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२१. शासकिय कंपनीच्या नोडल ऑफीसचे पदनाम, 
पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२२. डी. डी.ओ.चा नंबर 


38K 2K ok ok 


सन २०४६ 


सन २०४६ 
सन २०४६ 
बिनव्याजी कर्ज 


लागू नाही. 


लागू नाही. 


“मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर 
विकासासाठी कजे , Co, सर्वसाधारण १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमांना कजे 
राज्य योजना, (००) (०२) मुंबई मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्प-रब करिता राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज 
५५-क्जे ब आगाऊ रकमा सांकेतांक 
क्र.(६२१७०८२९) 


नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 


लागू नाही. 


लागू नाही. 


मुख्य लेखा अधिकारी 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर- ७१०१००२३०१ 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.03.05 12:50:59 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


